आधार नोंदणीच्या कामाकरिता महाराष्ट्र 
माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी) 
यांची Enrolment Agency म्हणून 
नियुक्‍ती करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आधार २०१८/प्र.क्र.१३१/से-१/(मातं) का.३९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग (मातंशासन निर्णय क्र.१७१६/प्र.क्र.२८६/३९, 
दि.०९.०८.२०१६ 
२) माहिती तंत्रज्ञान संचलनालय शासन निर्णय क्र. ATA १७१७/ प्र.क्र. ८३/ ३९, 
दि. १६.९.२०१७ 


प्रस्तावना :- 

माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील दि. १६.९.२०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येणा-या आधार प्रकल्पाबाबतच्या कार्यपध्दतीबाबत sear 
निर्गमित करण्यात आले आहे.आधार नोंदणीच्या कामाकरिता शासनाने सदर आदेशान्वये 
महाऑनलाईन या संस्थेची Enrolment Agency म्हणून नियुक्‍ती केली आहे. सदर कामाकरिता 
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी) या संस्थेची आधार नोंदणीच्या कामाकरिता 
Enrolment Agency म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथील दि १६ सप्टेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयातर्फे राज्यात आधार नोंदणीच्या कामाकरिता महाराष्ट्र माहिती 
तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी) या संस्थेची Enrolment Agency म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. आधार नोंदणीच्या कामाकरिता उपरोक्त संदर्भाधीन दि. १६ सप्टेंबर, २०१७ च्या शासन 
निर्णयात नमुद केलेल्या अटी, शर्ती, महाआयटी यांना लागू असतील. तसेच सदर शासन निर्णय 
कार्यपध्दतीनुसार महाआयटी यांनी आधार नोंदणीचे काम करणे. 
२. महाआयटी यांनी महाऑनलाईन यांचेकडून सदर कामाच्या कार्यभार माहिती तंत्रज्ञान व 
संचालनालयाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या निर्देशानूसार स्वीकारावे. 
३. महाऑनलाईन आणि महाआयटी या दोन्ही संस्था आधार नोंदणीचे काम करतील. आधार 
नोंदणीच्या कामाचे जिल्हानिहाय वाटप हे माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत करण्यात येईल. 
४. महाऑनलाईन आणि महाआयटी यांच्यामध्ये कार्यभार, आधार संच, आणि संबंधित 
कागदपत्रे यांचे हस्तांतरण इत्यादी बाबी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली करण्यात याव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः आधार २०१८/प्र.क्र.१३१/से-१/(मातं) का.३९ 


टु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८१२२०१५५७४७७५११ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


*५०४€९॥ 0151551 
DIT(GAD), postalCode=400032, 
st=! 


2.5.4.20=31d35fda97cba0c6a6c5e2ca7125fd8ba 
7£7201a47f0e7 1 dbf230047862bd061 
jalNumber=914d8a9c1092ca4b44280033c71 


e e 
S if | Nn | Va S 560ea75b2d56dcb4d3fc 8 1ebédfc5fcbes3, 
S VR Srinivas 


D 2018.12.20 16:34:05 +05'30' 


( एस व्ही आर श्रीनिवास) 
प्रधान सचिव 


शन] 
ap 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (Are) यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ विशेष सचिव/ सचिव 

प्रधान सचिव (Ald), मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१०) सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 

qq) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र आय.टी.कॉर्पोरेशन लि. मुंबई 

२)सर्व जिल्हाधिकारी/ सर्व महानगरपालिका आयुकक्‍्त/ सर्व जिल्हा परिषद/ नगर पालिका 
यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

93) वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय मुंबई 

१४)महालेखापाल १/२लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर 

१५)महालेखापाल १/२लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर 

१६) महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा ), महाराष्ट्र मुंबत.ई 

qo) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


Ee) 


AJ 


AN 


ioe 


moO 2८ 


YS—~>X Sere  १"-- war i ATU IAS hi Nar ll Orel TO 


(३ 


vo 


१८)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९) मुख्य परिचालन अधिकारी, महाऑनलाईन लि. मुंबई 

२० मुख्य परिचालन अधिकारी, सी.एम.एस.लि./मे. बेसीक्स लि./ मे. स्पॅनकोलि. 
२१)निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


